महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७१० / प्र.क्र-५क / पोल १, 
मंत्रालय, मुंबई- ४००.०३२. दिनांक २५ मार्च, २०१० 


शासन आदेश :- 


राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड 


विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम क्रमांक ४(४) व ४(५) मधील 


तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील खालील 
अधिकाऱ्याची पदोन्नतीने / बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


कारागृह, मुंबई 


अ. अधिका-याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद 
क्र 
‘ श्री.के.पी.रघुवंशी,भापोसे अपर पोलीस महासंचालक, | अपर पोलीस महासंचालक 
दहशतवाद विरोधी पथक, (का.व सु.) महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई मुंबई (रिक्‍त पदी) 
श्री.राकेश मारिया, भापोसे सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे, । अपर पोलीस महासंचालक, 
मुंबई दहशतवाद विरोधी पथक, 
| मुंबई (पदोन्नतीने) 
३ | oft. हिमाँशू रॉय-दासोंदी, भापोसे | सह पोलीस आयुक्‍त सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), । 
द (का.व सु.), मुंबई बृहन्मुंबई 
४ | श्री. रजनीश सेठ, भापोसे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, । सह पोलीस आयुक्‍त 


(का.व सु.), बृहन्मुंबई 


LU. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई 


क 
¢ 
o 
oa 
क 
od 


Sd 


°° e 9 od od 9 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 


पोलीस आयुक्‍त,बृहन्मुंबई 

महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


